RNI No. MAHBIL / 2009 / 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ७ , 


अंक ९ ८ ( २ ) ] ] 


सोमवार , ऑक्टोबर २५ , २०२१ / कार्तिक ३ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये १५.०० 


7 


असाधारण क्रमांक १८ ९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


कृषी , पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई -४०००३२ , दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२१ . 


अधिसूचना 
प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोगास प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम , २०० ९ . 


क्रमांक संकीर्ण -२०२१ / प्र.क्र .१३० / पदुम -४ . प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोगांस प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम , २०० ९ ( २०० ९ चा 
अधिनियम क्र . २७ ) याच्या कलम ६ च्या पोट - कलम ( १ ) आणि ( २ ) तसेच कलमे ७,११,१२ व १३ यांद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून , 
महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , ज्यामुळे गोजातीय ( गुरे व म्हशी ) , शेळी ( बकऱ्या ) मेंढी ( मेंढ्या ) आणि वराह ( डुकरे ) या प्रजातीच्या प्राण्यांना ( यात यापुढे 
ज्यांचा निर्देश “ बाधित गोजातीय , शेळी , मेंढी व वराह या प्रजातीचे प्राणी ” असा केला आहे ) लाळ - खुरकुत रोगाचा प्रादुर्भाव होतो अशा उक्त 
अधिनियमान्वये अनुसूचित रोग असल्याचे घोषित केलेल्या “ लाळ - खुरकुत ” रोगाच्या बाबतीत , 

( क ) लाळ - खुरकुत रोगावर नियंत्रण , प्रतिबंध किंवा त्याचे निर्मूलन करता यावे आणि गुरे , म्हशी , शेळी , मेंढी व वराह या प्रजातींचे 
प्राणी , ज्या ठिकाणी ते ठेवलेले आहेत , त्या ठिकाणापासून अन्य कोणत्याही ठिकाणी किंवा उक्त नियंत्रण क्षेत्राबाहेर नेण्या - आणण्यास मनाई 
करता यावी ; आणि 


" 


1 


( ख ) कोणत्याही व्यक्तीस , उक्त बाधित गोजातीय , शेळी , मेंढी व वराह या प्रजातीचे जिवंत अथवा मृत प्राणी , कोणत्याही उक्त बाधित 
झालेल्या गोजातीय , शेळी , मेंढी व वराह या प्रजातींच्या प्राण्यांच्या संपर्कात आलेली कोणत्याही प्रकारची वैरण , किंवा अन्य साहित्य आणि 
अशा प्राण्यांच्या शवावरील , कातडी किंवा इतर कोणताही अवयव किंवा प्राण्यांपासूनचे अन्य कोणतेही उत्पादन नियंत्रित क्षेत्रामधून बाहेर 
नेण्यास मनाई करता यावी ; आणि 


( ग ) बाधित गोजातीय , शेळी , मेंढी व वराह या प्रजातींच्या प्राण्यांचा कोणताही बाजार भरवणे , प्राण्यांच्या शर्यती लावणे , प्राण्यांची जत्रा 
भरवणे , प्राण्यांचे प्रदर्शन आयोजित करणे आणि नियंत्रण क्षेत्रात गोजातीय , शेळी , मेंढी व वराह प्रजातीच्या प्राण्यांचे गट करून किंवा त्यांना 
एकत्रित करून अन्य कोणतेही काम पार पाडणे यास मनाई करता यावी ; आणि 


( १ ) 


भाग चार - अ -१८ ९ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण , भाग चार - अ , ऑक्टोबर २५ , २०२१ / कार्तिक ३ , शके १ ९ ४३ 


1 


( घ ) उक्त बाधित झालेल्या गोजातीय , शेळी , मेंढी व वराह या प्रजातींच्या प्राण्यांना उक्त नियंत्रित क्षेत्रामधील बाजारपेठेत , जत्रेत , 
प्रदर्शनामध्ये किंवा प्राण्यांच्या अन्य जमावामध्ये किंवा कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी आणणे किंवा आणण्याचा प्रयत्न करणे , यांस मनाई 
करता यावी , म्हणून महाराष्ट्र राज्यातील पुणे व अहमदनगर या जिल्ह्यांना नियंत्रित क्षेत्र ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश , “ नियंत्रित क्षेत्र ” असा 
केला आहे ) म्हणून घोषित करीत आहे . 


1 


1 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


जगदीश गुप्ता , 


शासनाचे प्रधान सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण , भाग चार - अ , ऑक्टोबर २५ , २०२१ / कार्तिक ३ , शके १ ९ ४३ 


३ 


AGRICULTURE , ANIMAL HUSBANDRY , DAIRY DEVELOPMENT AND 

FISHERIES DEPARTMENT 


Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Marg , Mantralaya Anex , 

Mumbai 400 032 , dated 22nd October , 2021 . 


NOTIFICATION 


PREVENTION AND CONTROL OF INFECTIOUS AND CONTAGIOUS DISEASES IN ANIMALS ACT , 2009 . 


- 


No. Sankirna - 2021 / C.R.130 / ADF - 4.— In exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 ) 
and ( 2 ) of section 6 read with sections 7 , 11 , 12 and 13 of the Prevention and Control of Infectious 
and Contagious Diseases in Animals Act , 2009 ( 27 of 2009 ) , the Government of Maharashtra , hereby 
declares the Districts Pune and Ahmednagar in the state of Maharashtra , as a controlled area ( herein 
referred to as the “ controlled area " ) , in respect of the Foot and Mouth Disease , which is a scheduled 
disease declared under the said Act , whereby the Bovine species ( Cattles & Buffaloes ) , Caprine 
( Goats ) , Ovine ( Sheep ) and Porcine ( Pigs ) species animals are infected ( hereinafter referred to as 
the “ infected Bovine , Caprine , Ovine and Porcine species animals " ) ; so as to , 

( a ) control , prevent or eradicate Foot and Mouth Disease and prohibit the movement of 
Cattles , Buffaloes , Sheep , Goats and Pigs from the place where they are kept to any other place 
within or outside the controlled area ; and 

( b ) prohibit a person to take any infected Bovine , Caprine , Ovine and Porcine species animals 
alive or dead any kind of fodder bedding or other material which has come into contact with any 
infected Bovine , Caprine , Ovine and Porcine species animals and the carcass skin or any other 
part or product of such animal out of the controlled area ; and 

( c ) prohibit holding or any animal market , animal races , animal fare , animal exhibition of the 
infected Bovine , Caprine , Ovine and Porcine species animals ; and also to carry on any other 
activity involving grouping or gathering of Bovine , Caprine , Ovine and Porcine species animals 
in the controlled area ; and 

( d ) Prohibit to bring or attempt to bring said infected Bovine , Caprine , Ovine and Porcine 
species animals into market , fair , exhibition or other congregation of animals or to any public 
place in the controlled area . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


JAGDISH GUPTA , 


Principal Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


